डॉ.कैलास भिका बत्ते,वैद्यकीय अधिकारी, 
गट-अ यांना पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः मवैअ- १०११/११३२/प्र.क्र. ६३३/११/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : २७मार्च,२०१८. 


संदर्भ : समक्रमांक शासन निर्णय दि.२५.१०.२०१७ 
शासन आदेश- 


डॉ.कैळास भिका बत्ते यांचे संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये त्यातील अटी व शार्तीनुसार 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनबँड रुपये १५,६००-३९,१०० + WS पे रुपये 
५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ पदावर समावेशन करण्यात आले असुन 
समावेशानानंतर डॉ.बत्ते यांची पदस्थापना ग्रामिण रूग्णालय, शिरूर, जि.पुणे येथे करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/५/.णीकीघा890[॥9.90/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२७११३३३४२०१७ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Hanmantrao Bhosale 
N: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 


Sati S h H a Nn mM a n t fa (0 Health Department, postalCode=400032 


st=Maharashtra 
2.5.4.20=4c0ff0607bc973d966317 1bd9b8a9b9ab8cb 


B h OSa | e 569b155f9653d1180a4549819299, cn=Satish 


Hanmantrao Bhosale 
Date: 2018.03.27 12:51:52 +05'30' 


(स. ह. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा,मुंबई 
२) संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकःमवैअ- 9099/9 932/0.H. ६३३/११/सेवा-२ 


३) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर . 

४) सहसंचालक, (अ.व.प्र) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ पुणे 

६) जिल्हा शल्यचिकित्सक, पुणे 
) 
) 
) 


७ जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

८) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पुणे 

९) डॉ.कैलास भिका बत्ते,वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे मार्फत) 

qo) निवडनस्ती (सेवा-३) 


पृष्ठरपैकी२ 


